महाराष्ट्र शासन 
क्र. उसप्र-२०१८/१८३३/प्र.क्र.२००/१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २९.१२.२०१८ 
प्रति, 

सह/उप सचिव, (आस्था), 

संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


विषय- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०१८-१९ मधील गट-अ च्या अधिकाऱ्यांसाठी (सह/उप 
सचिव संवर्ग) पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 

संदर्भ- निबंधक तथा अतिरीक्त संचालक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, यशदा, पुणे यांचे पत्र 
क्र.प्रप्रसं-२/प्रशि.कार्य./२०१८-१९/१६५, दि.१२.११.२०१८. 


महोदय, 

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत पदोन्नतीनंतर गट-अ साठी दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण देण्याबाबत शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टिआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दि.२३.०९.२०११ नुसार निश्चित 
केले आहे. 


त्यानुसार दिनांक ०१.०१.२०१४ नंतर गट-अ प्रवर्गात पदोन्नत झाळेळे सह/उप सचिव संवर्गातील ३१ 
अधिकाऱ्यांसाठी यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेमार्फत दि.१४ जानेवारी, २०१९ ते 
२५ जानेवारी, २०१९ या कालावधीमध्ये दोन आठवड्यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले 
आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची यादी यासोबत जोडली आहे. 


२. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार देण्यात येत असून उपस्थिती अनिवार्य आहे. प्रशिक्षणास 
नामनिर्देशित अधिकारी गैरहजर राहिल्यास प्रशिक्षणाचा खर्च संबंधित व्यक्‍तीच्या पगारातून वसूल करण्यात 
येईल. सदर प्रशिक्षण पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण असल्यामुळे नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांऐवजी अन्य अधिकाऱ्यास 
विभागामार्फत परस्पर पाठविण्यात येऊ नये. 


तसेच पुढील विवरणपत्रात नमूद अधिकाऱ्यांचे स्तंभ-४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे यापूर्वी प्रशिक्षणासाठी 
नामनिर्देशन करण्यात आले होते. मात्र सदर कालावधीत नमूद अधिकारी हे प्रशिक्षणासाठी प्रशासकीय / 
वैयक्‍तीक कारणास्तव उपस्थित राहू शकले नाहीत. शासन निर्णय दि.०१.०३.२०१७ मधील परिच्छेद क्र.१० येथे 
नमूद केल्याप्रमाणे यापुढील सह सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठी सदर अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण करणे 
आवश्यक आहे. सबब सदर अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. 


शासन पत्र क्रमांकः उसप्र-२०१८/१८३३/प्र.क्र.२००/१४ 


अ.क्र नाव पदनाम प्रशिक्षणास प्रस्तावित केल्याचा कालावधी 
१ | २ ३ a a 
| श्री.वि.ळ.लहाने उप सचिव । १) दि.१२.०१.२०१५ ते २३.०१.२०१५ 


) 
2) दि.११.०१.२०१६ ते 23.09.2098 
3) दि.२२.०८.२०१६ ते 02.08.2098 
४) दि.१७.०४.२०१७ ते २८.०४.२०१७ 
2 श्री.कै.अ.गायकवाड | उप सचिव | १ दि.१२.०१.२०१५ ते २३.०१.२०१५ 
२) दि.११.०१.२०१६ ते २३.०१.२०१६ 
३) दि.२२.०८.२०१६ ते ०२.०९.२०१६ 
४) दि.१७.०४.२०१७ ते २८.०४.२०१७ 
30 श्री.सु.ना.शिदे उप सचिव |। १) दि.१२.०१.२०१५ ते २३.०१.२०१५ 
२) दि.११.०१.२०१६ ते २३.०१.२०१६ 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


3) दि.२२.०८.२०१६ ते ०२.०९.२०१६ 
४) दि.१७.०४.२०१७ ते २८.०४.२०१७ 
४ | श्री.रा.मो.होळकर उप सचिव । १) दि.१२.०१.२०१५ ते २३.०१.२०१५ 
२) दि.११.०१.२०१६ ते २३.०१.२०१६ 
३) दि.२२.०८.२०१६ ते ०२.०९.२०१६ 
8) दि.१७.०४.२०१७ ते २८.०४.२०१७ 
५ | श्री.कि.व वाहुल उप सचिव । १) दि.११.०१.२०१६ ते २३.०१.२०१६ 
२) दि.२२.०८.२०१६ ते ०२.०९.२०१६ 
३) दि.१७.०४.२०१७ ते २८.०४.२०१७ 


या विभागाच्या शासन परिपत्रक दिनांक २७.०५.२०१४ नुसार यापुढील दरवर्षी वेतनवाढ देतांना 
अधिकारी व कर्मचारी यांनी नेमून दिलेले प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे किंवा कसे, याची पडताळणी होणार असल्याचे 
सर्व प्रशिक्षणार्थी सह/उप सचिवांना कळविण्यात यावे. तसेच उपरोक्‍त नमूद सर्वश्री वि.ल.लहाने, 
कै.अ.गायकवाड, सु.ना.शिंदे, रा.मो.होळकर, कि.व वाहुळ, उप सचिव हे अधिकारी जर सदर प्रशिक्षणास 
उपस्थित राहीले नाहीत तर त्यांची वेतनवाढ रोखण्यात यावी व पुढील पदोन्न्नतीसाठीच्या निवडसूचीवर त्यांचा 
विचार केला जाणार नाही, असे त्यांना विनिर्दिष्टपणे कळविण्यात यावे. 


३. शासन पत्र क्रमांक-ससप्र-१३१७/प्र.क्र.५३/कार्या-१४, दिनांक ६.४.२०१७ अन्वये सर्वश्री.पां.जो.जाधव, 
शि.सं.पाटणकर, भ.बु.गावडे, मा.आ.गुट्टे, सं.शा.देगांवकर व ज्ञा.ल.सुळ यांना दि.२.५.२०१७ ते दि.१३.५.२०१७ 
या कालावधीसाठी राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत (सह सचिव संवर्ग) पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित 
करण्यात आले होते. तथापि, सदर अधिकारी त्या प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे या प्रशिक्षणास 
उपस्थित राहणे सदर अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असून जर हे अधिकारी उपस्थित राहीले नसल्याचे निदर्शनास 
आले तर त्यांची वेतनवाढ थांबविण्यात येईल, असे त्या अधिकाऱ्यांना विनिर्दिष्टपणे कळविण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः उसप्र-२०१८/१८३३/प्र.क्र.२००/१४ 


तसेच यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन १४-ब च्या दिनांक १३.०५.२०१५ च्या 
परिपत्रकान्वये प्रशिक्षणाबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत, त्याचेही अवलोकन व्हावे. 
४. यापूर्वी, सह/उप सचिव संवर्गासाठी आयोजित केलेल्या पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणाच्यावेळी असे 
निदर्शनास आले आहे की, अनेक प्रशासकीय विभाग प्रशिक्षणाच्या आदल्या दिवशी त्यांचे विभागाच्या अधिनस्त 
सह/उप सचिवांना प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करणे शक्‍य होणार नसल्याने प्रशिक्षण रद्द करण्याची या विभागास 
विनंती करतात. यानुषंगाने कळविण्यात येते की, याबाबतची कोणतीही विनंती मान्य करण्यात येणार नाही. 
तथापि, अपरिहार्य कारणास्तव एखादा अधिकारी सदर प्रशिक्षणास हजर राहू शकत नसेल तर संबंधित 
विभागाच्या अ.मु.स./प्र.स./सचिव यांचे स्तरावर प्रशिक्षण सुरू होण्याच्या दिनांकाच्या कार्यालयीन ३ दिवस आधी 
प्राप्त झालेल्या विनंतीवर गुणवत्तेनुसार विचार करण्यात येईल. सदर विनंती सामान्य प्रशासन विभागाकडून 
नाकारण्यात आली तर संबंधित अधिकाऱ्यास प्रशिक्षणासाठी जाणे बंधनकारक राहील याची सर्व विभागांनी नोंद 
घ्यावी. 
५. प्रशिक्षणासाठी पुणे येथे जाण्या-येण्याची व्यवस्था प्रशिक्षणार्थी यांनी स्वत: करावयाची असल्याबाबत 
संबंधितांना कळविण्यात यावे व त्यांना प्रशिक्षणासाठी दि.१४.०१.२०१९ रोजी Bare, पुणे येथे हजर रहावयाचे 
असल्याने त्यांना दि.११.०१.२०१९ (म.नं.) कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही संबंधित विभागामार्फत करण्यात यावी. 
नामनिर्देशित व्यक्तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. सदर आदेशाची एक प्रत 
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे तसेच या कार्यासनास पाठविण्यात यावी. प्रशिक्षणाच्या 
अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारची माहिती हवी असल्यास, श्री.स.ना.पाटील, निबंधक तथा अतिरिक्त संचालक, 
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था (९१५८५५५१९४) यांचेशी संपर्क साधावा. 


सदर झासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१२२९१७०९५१९६०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Gajanan 
Bhimrao 
Gurav 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


१) श्री.स.ना.पाटील, निबंधक तथा अतिरिक्‍त संचाळक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, पुणे-४११ ००७ 

२) संबंधित अधिकारी त्यांच्या प्रशासकीय विभागामार्फत 

३) सा.प्र.वि./कार्यासन १२-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


मंत्रालयीन विभागात दि.०१.१२.२०१८ रोजी पर्यंत प्रशिक्षण न झालेले सह/उप सचिव (विभागनिहाय) 


अ. अधिका-याचे नाव पदनाम जन्मदिनांक सेवानिवृत्ती सध्याचा विभाग । उप सचिव पदावरील | सह सचिव पदावरील प्रतिनियुक्‍्तीचे ठिकाण 
क्र दिनांक पदोन्नती आदेशाचा पदोन्नतीचा दिनांक 

दिनांक 
Pe हील " |... ee ee य... ee 


म.ऊ.हरपाळकर सह सचिव ११-०४-७० ३०-०४-२०२८ पर्यावरण ११-०४-१४ २८-०८-१८ प्रतिनियुक्‍्ती- 
अध्यक्ष, जातप्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती, औरंगाबाद 
९ | श्री ।'वि.ल.लहाने उप सचिव ०४-०८-७१ ३१-०८-२०२९ मवववि २४-०९-१४ प्रतिनियुक्‍्ती- 
मुख्याधिकारी, कोकण 
गृहनिर्माणव क्षेत्र विकास 
मंडळ, मुंबई 


न si eS 
bi = — 


F:\Training\DSJS as on 01.12.2018\NonTraining JSDS (31.12.18 4 


a क्स विश 
दिनांक 


0. 00. 0. सा क ल ही य re ee 
१२ | श्री jeri AIR होळकर उप सचिव ०७-११-१९७० | ३०-११-२०२८ साआवि ०१-०१-१५ प्रतिनियुक्ती 
मा.मंत्री, जलसंपदा 


a 
क 
0. 
aS 
कळ काल 


णाय पणाची 


F:\Training\DSJS as on 01.12.2018\NonTraining JSDS (31.12.18 2 


मंत्रालयीन विभागात दि.०१.१२.२०१८ रोजी पर्यंत प्रशिक्षण न झालेले सह/उप सचिव (विभागनिहाय) 


अधिका-याचे नाव पदनाम जन्मदिनांक सेवानिवृत्ती सध्याचा विभाग । उप सचिव पदावरील | सह सचिव पदावरील प्रतिनियुक्‍्तीचे ठिकाण 
दिनांक पदोन्नती आदेशाचा पदोन्नतीचा दिनांक 
दिनांक 


शिक आळ काळ आ मड ee ee: 


श्री |X AAT उप सचिव ०६-०४-७२ ३०-०४-२०३० अनापुवग्रासंवि १.१.२०१८ प्रतिनियुक्ती 
अतिरिक्‍त आयुक्त, वसई 
विरार मनपा) 


कळक फाळ 
nk शिका 


ail र ™ 
ति ||| 


0. i ॥.__| 


— आहाायानी 


F:\Training\DSJS as on 01.12.2018\NonTraining JSDS (31.12.18 3 


